महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या 
वारसांना निवृत्तीवेतन व इतर आर्थिक लाभ... 

वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ मधील फेब्रुवारी ते मार्च, २०२४ 
या २ महिन्यांचे निवृत्तीवेतनाकरिता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-१८१४/प्र.क्र.९६/२०१४/३६, दि.२१.०४.२०१५, 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-१८१४/प्र.क्र.९६/२०१४/३६, दि.३१.०१.२०२३, 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३, 

शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.२२/२०२३/२५, दि.१७.०४.२०२३, 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६, दि.१६.०५.२०२३. 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६, दि.२९.०८.२०२३ 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६, दि.०४.०१.२०२३ 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०४.०३.२०२४, 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या जवळच्या एका नातेवाईकास दरमहा 
रु.२०,०००/- इतके निवृत्तीवेतन, रु.५००/- वार्षिक असा प्रवासखर्च व रु.५,०००/- आकस्मिक 
(अनुषंगिक) खर्चासाठी असे आर्थिक लाभ अदा करण्यासाठी सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षामध्ये 
एकूण रु.३३,६२,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. 


२. सदर मंजूर अनुदानातून वरील संदर्भ wy, ६ व ७ येथील अनुक्रमे दि.१६/०५/२०२३, 
दि.२९/०८/२०२३ दि.०४/०१/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या आदेशातील परिच्छेद क्र.२ 
येथील तक्त्यातील रकाना क्र.३, ४ व ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनुक्रमे सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील माहे, एप्रिल, २०२३ ते जानेवारी, २०२४ करीता निवृत्तीवेतन, प्रवास भत्ता व इतर अनुषंगिक 
लाभ यासाठी रु.२२,८१,०००/- व वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मधील माहे नोव्हेंबर, २०२२ ते मार्च, २०२३ या 
कालावधीतील लाभार्थ्याचे थकीत राहिलेले वाढीव निवृत्तीवेतन व प्रवास भत्ता अदा करण्यासाठी 
रु.१,६०,०००/- असे एकूण रु.२४,४१,०००/- इतके अनुदान संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना वितरीत 
केले आहे. 


३. आता, अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व सनियंत्रण प्रणालीद्वारे (ea) उपलब्ध झालेल्या 
अनुदानातून जिल्हाधिकारी, मुंबई, कोल्हापूर व रत्त्नागिरी येथील ११ लाभार्थ्यांकरीता सन २०२३-२४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६ 


या आर्थिक वर्षांतील माहे, फेब्रुवारी व मार्च, २०२४ या २ महिन्याचे निवृत्तीवेतनाचा खर्च 


भागविण्यासाठी खालीलप्रमाणे एकूण रु.४,४०,०००/- (अक्षरी रुपये चार लाख चाळीस हजार फक्त) 


इतके अनुदान खालील तक्त्यातील रकाना ६ प्रमाणे संबधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात 


येत आहे. 
अ. | जिल्हाधिकारी | सन २०२३-२४ माहे, नोव्हेंबर, जानेवारी | माहे, फेब्रुवारी | एकूण वितरीत 
क्र. | कार्यालयाचे करिता चे २०२२ तेमार्च, | अखेरपर्यंत | वमार्च, २०२४ अनुदान 
नाव माहे एप्रिल , २०२३ | २०२३चे थकीत | वितरीत केलेले | या २ महिन्या 
ते जानेवारी, २०२४ वाढीव एकूण अनुदान साठी (प--६) 
या १० महिन्या साठी | निवृत्तीवेतन निवृत्तीवेतन 
निवृत्तीवेतन व प्रवास (दरमहा (दरमहा 
भत्ता व इतर रु.१०,०००/- रु.२०,०००/- 
लाभाकरीता केलेले प्रत्येकी) प्रत्येकी) 
वितरीत एकूण | वितरीत केलेले वितरीत 
(लाभार्थ्यांची अनुदान अनुदान अनुदान 
संख्या) (रुपये) (रुपये) (रुपये) (रुपये) (रुपये) 
| १_| २ ३ a षु & | ww 
fae मुंबई शहर (3) ६,०६,५०० १,५०,००० | ७,५६,५०० | 9,20,000] ८,७६,००० 
२ | कोल्हापूर (9८ १४६९,,००० 10| १४,६९,००० | २,८०,०००। १७,४९,००० 
३ | रत्नागिरी (१ 2,044,00 १०,००० २,१५,५०० ४०,००० २,५५,५०० 
एकूण अनुदान २२,८१,००० १,६०,००० | २४,४१,००० ४,४०,००० | 22,294,000 
४. पुढील अटींच्या अधीन राहून सदर अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे:- 


१) माहे, फेब्रुवारी व मार्च, २०२४ या २ महिन्यांचा खर्च संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना 


वितरीत केलेल्या तरतुदी इतक्या मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. 


२) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उक्त बाबीवर होणाऱ्या खर्चाची वेगळी नोंद ठेवून 


AN 
— 


FISTS कार्यालयामधील खर्चाच्या नोंदीशी ताळमेळ घाळून त्याचे विवरणपत्र या 
कार्यासनासह सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन-२५ व वित्त विभाग यांच्याकडे विहित 
मुदतीत सादर करावी. तसेच कुठल्याही परिस्थितीत “२२३५२४९३” या 
लळेखाशीर्षाखालीच या रकमा मार्च, २०२४ पर्यंत खर्ची पडत असल्याची व त्याबाबत 
खर्चमेळाद्वारे खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, याची 
नोंद घ्यावी. 


जिल्हाधिकारी, मुंबई यांनी अधिदान व लेखाधिकारी या कार्यालयाशी संपर्क साधून त्या- 
त्या महिन्याचा खर्च खर्ची होत असल्याची नोंद बीम्स प्रणालीवर घेण्यात येत असल्याची 
खातरजमा करुन, 


तसे प्रमाणपत्र प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेच्या आत 
GAD_362@maharashtra.gov.in या ई-मेल वर पाठविण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांस 
निदेश द्यावेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६ 


५. सदर खर्च, सामान्य प्रशासन विभाग "मागणी क्र-ए.५, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम - १०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृतीवेतन- 
(00) (03) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांचे वारसांना निवृत्तीवेतन (२२३५ २४९३)" या 
लेखाशीर्षाअंतर्गत सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.२२/२०२३/२५, 
दि.१७.०४.२०२३ व वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व 
दि.०४.०३.२०२४, मधील सूचना विचारात घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१९१७२०४७३००७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA GOPALKRISHNA GAIKWAD 

RAJ E N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

G O P A L K R | S H N A 2.5.4.20=e18e8c2154c8ecbcf0edc 1 fccSb3e74c50aa53537F32c40ea2c laf 
9814e56681, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=021D4BA37C61940F8B373FSBEB2D6BCA43B8F4858CE3A 

GA | KWA D DE3FD4229189038E881, cn=RAJENDRA GOPALKRISHNA GAIKWAD 
Date: 2024.03.19 17:30:30 +05'30° 


(रा. गो. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी रवाना :- 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )/ महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई. 

२. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक शाखा), मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (व्यय)/ लेखा व कोषागरे, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर जिल्हा, जुने जकात गृह, फोर्ट, मुंबई-२३. 

५. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 

६. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१ यांना असे कळविण्यात येते की, त्यांना 
MRIS असलेले अनुदान जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून मागविण्यात यावे. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 

१०. सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती (कार्या .३६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


